RNINo . MAHBIL 2012147976 
www .dgps .maharashtra .gov . in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ७, अंक - ५ ] 


गुरुवार , मे २४ , २०१८ / ज्येष्ठ ३ , शके १९४० 


[ पृष्ठे २ 


असाधारण क्रमांक ५ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


आयुक्त , महानगरपालिका यांजकडून 

सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर 
क्रमांक नआ / वै/ ५८/ २०१८/ दुरुस्ती. - राज्यातील पात्र व्यक्तींना पारदर्शक , कार्यक्षम व समयोचित लोकसेवा देण्याकरिता तसेच 
लोकांच्या स्थानिक प्रशासनाकडून वाढत्या अपेक्षा विचारात घेऊन त्यांना तत्पर व दर्जेदार सेवा पुरविण्याच्या दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र 
लोकसेवा हक्क अध्यादेश -२०१५, दिनांक २८ एप्रिल २०१५ पासून लागू करण्यात आलेला आहे. सदरहू अध्यादेश निर्गमित करण्यामागे 
सार्वजनिक प्राधिकरणाने त्या पुरवीत असलेल्या सेवा अधिनियमांतर्गत अधिसूचित करून त्याप्रमाणे संबंधित सेवा पुरविणे आवश्यक आहे . 
यामध्ये महानगरपालिका या नागरी स्थानिक संस्थांचा समावेश आहे. नागरी संस्थांमार्फत देण्यात येणाऱ्या विविध सेवा - सुविधांपैकी नागरिक 
केंद्रबिंदू मानून , नागरिकांना दैनंदिन जीवनामध्ये सातत्याने आवश्यक असणाऱ्या व ज्या लोकसेवांचा जास्तीत - जास्त फायदा घेतलेला आहे 
व ज्या सेवा महत्त्वाच्या आहेत, अशा सेवा अध्यादेशाच्या कलम ३ ला अनुसार अधिसूचित करण्याबाबत महाराष्ट्र शासन, नगर विकास 
विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एमसीओ-२०१५/ प्र. क्र . १८९/ नवि - १४ , दिनांक २३ जून २०१५ ने शासन निर्णय घेतलेला आहे . 


मा . शासन निर्णयाच्या सहपत्र- अ मध्ये नमूद एकूण १५ सेवा महानगरपालिकेने अध्यादेशाच्या कलम ३ नुसार अधिसूचित करावयाच्या 
आहेत, त्यानुसार सोलापूर महानगरपालिका सहपत्र " अ" महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश २०१५, कलम ३ अन्वये लोकसेवेची सूची , 
आवश्यक ते कागदपत्र, फी, नियत कालमर्यादा , पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम अपील प्राधिकारी व द्वितीय अपील प्राधिकारी यापूर्वी महाराष्ट्र 
शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक , सहपत्र-" अ" दिनांक ३ जुलै २०१५ रोजी पृष्ठ १ ते ४ वर जाहीर केलेला आहे . 


म .न. पा . सेवा अंतर्गत सहपत्र- अ मध्ये नमूद अधिसूचित एकूण १५ सेवांपैकी अ. क्र. ५ मधील थकबाकी नसल्याचा दाखला देणेसाठी 
कर आकारणी व कर संकलन प्रमुख , कार्यालय अधीक्षक , शहर हद्दवाढ , आकारणी व वसुली अधिकारी (ग. व. सु .) करिता रुपये ११० 
व स्थानिक संस्था कर निर्धारक व समाहारक अधिकारी करिता रुपये ११० इतकी फी निश्चित केलेली आहे. परंतु थकबाकी नसल्याचा 
दाखला देणे यासाठी पुढीलप्रमाणे दुरुस्ती करणेत येत आहे. 


एच - ११० , भाग एक - असा. (पु. वि . पु.) ५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, मे २४, २०१८ / ज्येष्ठ ३, शके १९४० 

सहपत्र " अ " -- दुरुस्ती 

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश - २०१५ 
लोकसेवांची सूची आवश्यक कागदपत्र फी नियत पदनिर्देशित अधिकारी प्रथम अपिलीय द्वितीय अपिलीय 
रुपये कालमर्यादा 

अधिकारी अधिकारी 


अ . 


O 


७ 


५ थकबाकी नसल्याचा विहित नमुन्यातील अर्ज 

दाखला देणे . 


नि : शुल्क 


३ दिवस ( १) कर आकारणी व सहायक आयुक्त उपायुक्त 

कर संकलन प्रमुख. ( सर्वसाधारण). 
( २) कार्यालय अधीक्षक 
( हद्दवाढ). 
( ३) आकारणी व वसुली 
अधिकारी ( गवसु ) 
( ४) स्थानिक संस्था कर 
निर्धारक व समाहारक 
अधिकारी. 

अविनाश ढाकणे, 

___ आयुक्त , 
सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर . 


सोलापूर , २१ मे २०१८ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE- 411 006. EDITOR : SHRI . MANOJ MANOHAR VAIDYA. 


